संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित 
जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील माहे ऑक्टोबर, २०२० ते मार्च, २०२१ 
करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२०/प्र.क्र.८८/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-११ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.०२/कोषा-प्र.५, दि.११/०१/२०१९. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२०. 
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७०/विसयो, 
दि. २३ एप्रिल, २०२०, १८ जून, २०२०, ०२ सप्टेंबर, २०२० व १० नोव्हेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय 
गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी 
मागणीद्वारे रुपये ६०,००,००,०००/- (रुपये साठ कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम मंजूर करण्यात 
आली. त्यानुषंगाने पावसाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात आलेला रुपये 
६०,००,००,०००/- (रुपये साठ कोटी wad ) इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने 
मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी ऑक्टोबर, २०२० ते मार्च, २०२१ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये 
६०,००,००,०००/- (रुपये साठ कोटी फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण 
पत्रानुसार निधी पुढे/मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण 
प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी 
वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्याच्या 
प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्याच्या 
संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 


३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२०/प्र.क्र.८८/विसयो 


वृध्द, दुर्बल व निराधारांना अनुदान, (०१) (०१) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 
(अजाउयो) (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १३४) "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.३ येथील वित्त 
विभागाच्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या 
विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या 
नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या 
पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत 
सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


६. हा झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५४/२०२१/व्यय १४, 
दिनांक ०२/०२/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०२११११५०३४१०२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Sunil Vitthal Ukirade oN cH ogni Vital Ukirade, C= IN, S 


jaharashtra, O = Government of Maharashtra, OU 
= Social Welfare Department 
Date: 2021.02.11 11:59:58 +05'30' 


(सु. fa. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२०/प्र.क्र.८८/विसयो, दिनांक :- ११ फेब्रुवारी, २०२१, 
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (अनुसूचित जाती) 


२ 


sal 


व्यि 


१00010) 
३ 


(रक्‍कम रुपयात) 
ऑक्टोबर, २०२०ते मार्च, 
२०२१ 


७०६१८४२ 


ला 
: 
नाशिक विभाग 

र 
9 
० 


fe) 


4 
& barrett 
५ कोल्हापूर 


पुणे. 
पुणे 


री 
3 
श्र 


णे विभाग 
र 


| 
4, 


चद्रपूर 
१ ।भंडारा 


A) 


AN 


नागपूर विभाग 


अकोला 


| 

= 6 
टि -0 -0 ~o of wl 2] - | > wo] ७ a -o| .o| © “९2 ॥ 4 
ठ 3S oc] wl १2 xs A ml o Oo} co] (| | -2| a 4 wl] Gl a al Of | /)॥ ०८ 
} | “| ७ G| X| |S oa ao] ०८॥ QA] To] -2। Bo] wl] S cs} eo] mo al 2] A] 2] <& 

xc} Oo} KH] K| S| ८ Ac oO] 1 K] 2] “| oO] vw] w wl ela! "ठे oC} wl “> oO} X} of cs] « 
2 G| ol S| ०| 2) m= ० Oo} | “51 SI a aw! > Oo} oO] ८८ Z| on] 2% Zo] (“| Do] |] S 
0 | wl o| o| <1 ७ a ml oc] A] x} wil S] co] 25 ml ol oOo] © ळ| ० | 0 Z| 2] 2D] x] 2 
° “| oO ° o| ©| 0 A ° ठ 0 fo) Oo] “| ठ ° o| £c| Oo] ९2 ठ ° ठ 01 «| 0 ०0 “८७ 
Oo] wl] of of 6| of A] 65 | A] | of of of of BA] | 6 o| oO] o] > o| of Of ~] of] of] of of «~ 


Yq 
rel 
A 


यवतमाळ 


le 
३२ ।|परभणी 
३३ |उस्मानाबाद 
३४ जालना 
३५ लातूर 
र 
1 
| | 


q 
id 
q 
eal 
२५ 
२६ 


प७१२०२९ 


१६६३८४३४ 
२५०२९२७५ 


६८६ 
१८५ 


२४३ 
१०६०२४४२ 


१३०८३०६० 


२०२६३४३७ 


८५५७३८२ 


